मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
(DPC) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. १५०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक 
१८ मे, २०२२. 
५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 
६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/३५४/२०२३, दिनांक २४ जानेवारी, २०२३ 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावा समोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५०/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । तालुका | पॅकेजक्र रस्त्यांचे नावे लांबी । अंदाजित | देखभाल 
कि.मी. | किंमत दुरूस्ती 
(रु.लक्ष) | रक्‍कम (रु. 
लक्ष) 
हिं रामा-११२ वैदवाडी ते see | Sesies sae 
ढाकाळे रस्ता न न न 
२ | आंबेगाव | 0 000४ a अती रो २.००० | १२०.०८ ६.११ 
(॥)-०१ कोळवाडी रस्ता 
डिभे ते कोलतावडे 
३ Cer seen 3.400 | २४८.६७ १४.४८ 
रा.मा. १२१ ते 
४ खंडोबाचीवाडी- ३.९४० | ४४५.७१ ३०.१० 
कलाच गडदरवाडी-गुळुंचे रस्ता 
व बारामती ie प्रजिमा-१३० (काऱ्हाटी) ते १. ee 558 
सोनपिरवाडी न न न 
रा.मा. ११८ ते थोपटेवाडी 
: कुरणेवाडी पुल रस्ता aie | eee a 
WA. ९६५ ते उंबर्ड रस्ता १.८०० | २४८.०८ १२.९५ 
८ रा.म. ९६५ ते आशिपी रस्ता | १.२०० ११६.१३ ६.८८ 
DPC-PUN | रा.म. ९६५ ते करंजगाव 
९ भोर a 2.000 922.28 ११.३८ 
॥)-०३ | Sear 
१० रा.म. ९६५ ते कारूंगण त वा ae 
रस्ता 
रा. म. ९६५ ड 
~ (देऊळगावगाडा) ते mee: (काही seit 
: विठ्ठलवाडी ते reat) ~ 
दौंड । DPC-PUN | 
(II)-08 राजेगाव) 
प्रजिमा-७९ ( ते 
१२ शिंग्रोबाचामाळ चिंचोळी | २.५५० । २१६.१७ १५.३० 
जोड रस्ता 
प्रजिमा-६५ न्हावी ते 
ग काळोखेवस्ती ates वा 1 
मारकडवस्ती लोणी MIDC न न न 
इंदापूर DPC-PUN_ | रस्ता ग्रामा-०९ 
ey (I-04 | RTA. ९६५ जी ते 
१४ कारे पळा लांबी) २.४७० १४९.६२ १०.८० 
निमसाखर(उर्वरीत लांबी) 
रस्ता ग्रामा-७१ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५०/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । तालुका | पॅकेजक्र रस्त्यांचे नावे लांबी । अंदाजित | देखभाल 
कि.मी. | किंमत दुरूस्ती 
(रु.लक्ष) | रक्‍कम((रु. 
लक्ष) 
प्रजिमा-१७० बोरी ते 
खंडोबामंदीर जोरीवस्ती 
94 हनुमानवस्ती कांझड रस्ता २.९०० २१७.४२ 99.90 
हनुमानवस्ती काझड रस्ता 
ग्रामा-९२ 
रा.म. ९६५ जी तरंगवाडी 
"16 ते बुणगेवस्ती आंबेमळा | 3.930 | २६६.८७ | १४.४० 
रस्ता 
रा.मा. १२८ ( Haale) ते 
१७ जुन्नर रर १.९५० १५४.२४ १०.६७ 
जुन्नर रस्ता 
हिवरे तर्फ नारायणगाव ते 
Ve सातपुडा रस्ता २.५६५ २०१.७८ १३.८३ 
जुन्नर DPC-PUN । सातपुडा रस्ता 
4 (॥॥-०६ ।रा.मा. ६१ ते नवलेवाडी 
१९ रस्ता ३.००० २२८.७९ १६.८० 
रस्ता 
ग्या रा.म. ६१ ते ते डोमेवाडी जलक कलकल es 
तेळलदरा रस्ता न न । 
वत इजिमा- ४७ (मरकळ) ते व त 7 
निकमवस्ती रस्ता के र we 
22 तक. तती ते २.४७० | १७८.९६ | १२.२० 
पावाचा पिंगळेवस्ती रस्ता न न न 
ह खेड awe dar इजिमा ५३ ते anes aes anes 
लोहकरेवस्ती रस्ता au 
OT. AT. १८१ मरकळगाव ते 
२४ बागवानवस्ती  (त्रिवेणी| २.३२० । २२३.९२ | १३.२३ 
आश्रम) रस्ता 
टे प्रजिमा- १५७ ते aes sie वा 
: लोहारवस्ती रस्ता ी न ढे 
व DPC-PUN संदुबरे ते ठाकरवस्ती रस्ता 
२६ मावळ ते रस्ता | १.१५० 63.24 ५.७३ 
(॥)-०८ च्या 
3 प्रजिमा- ७८ ते खांडशी sees. | cee मगा 
रस्ता न न न 
प्र. रा.मा.०”५ ते अकोले 
२८ यं १.१०० ८०.५९ ५.२६ 
DPC-PUN ही 
मुळशी प्रजिमा -११२ ते दुधवन 
२९ (॥)-०९ रस्ता ३.२१० ३१८.३५ १६.४६ 
रस्ता 
३० रा.म.११५ ते मोरेवाडी। 2.000 १५३.११ ८.९० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५०/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । तालुका | पॅकेज क्र. रस्त्यांचे नावे लांबी । अंदाजित | देखभाल 
कि.मी. | किंमत दुरूस्ती 
(रु.लक्ष) | रक्‍कम (रु. 


रस्ता 


प्रजिमा-४९ ATR) ते 


१ ee 
रै DPC-PUN | तोंडल रस्ता 


3.200 389.40 २०.४० 
पुरंदर 


(॥)-१० ।रा.मा. १३१ (जेऊर) ते 


ras, 492.9 4 
= पिसुर्टी-वाल्हे रस्ता eae pees <n 


रा.मा.१०३ ( पाबळ ) ते 


१.३५ ११४.१ ७.१८ 

२३२ गणेठनगर रस्ता ae ° 
प्रजिमा-१३ (कवठे) ते 

३४ धुमाळवाडी  पोकळदरा | ४.००० ३९५.१७ २१.७१ 

DPC-PUN a 
शिरुर ieee वडगाव पीर रस्ता 
i कवठे ते गणेशी, = — या 
ग लाखनगाव रस्ता न न न 

मलठण ते शिगाडेवाडी 

२६ — 2.900 2019.99 १५.७२ 
रस्ता 

एकुण ३६ कामे १०४.३२० | ८८९६.९८ | ५६१.६२ 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे cota करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच 
कार्यारंभ Beat देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५०/बांधकाम-४ 


iii) 


vi) 


०२. 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा stan 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केळेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी / आदीवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 


१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलीत निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रीक मान्याता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने तपासणी करून 
दरपुथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधीत तांत्रीक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिकारी / 
अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५०/बांधकाम-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४०३९६२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 17:41:23 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव(मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) जिल्हाधिकारी, पुणे . 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे . 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, 
पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
पुणे 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पुणे . 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


